राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई या 
कार्यालयाच्या अधीनस्त वाहनचालक (गट-क) चे एक 
पद बाहययंत्रणेतून उपलब्ध करुन घेणेबाबतच्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता व मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. ग्रासंजा २०२०/प्र.क्र.१७/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-३२. 
दिनांक: १२ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा:- झासन निर्णय क्र. ग्रासंजा २०२०/प्र.क्र.१७/ग्रासं-४, दि. १५.०२.२०२०. 


शुध्दीपत्रक: 


संदर्भाधीन शासननिर्णयातीळ परिच्छेद क्र.४ मधील “ तसेच त्यापुढील खर्च सदर लेखाशिर्षाखाली १०, 
कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टांतर्गत त्या त्या वर्षात मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा” याऐवजी “तसेच 
त्यापुढील खर्च सदर लेखाशिर्षाखाली १०, कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षात मंजूर होणाऱ्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा.” असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०१११३१६५७२५११०६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


2¢ 


é Di 
0 

atiKar su 

pos 

8691d88242bbde043cb: 


. 
jumber=ec2d6c76e02d91 ee9f7 1 efe012213ab98a56f 
dec6bffbSce4ef3fafa682eb741, cn=Katikar Padmavé 


(९: 2020.11.13 17:00:00 +05'30' 


(प. न. काटीकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


ct 


a, 
b7688(952dd3fa64ce32 


प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा.सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्ष नेता, (विधान परिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. मा.विरोधी पक्ष नेता, (विधानसभा), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. मा.मंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 

. मा.राज्यमंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं) यांचे खाजगी सचिव. 

. मख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 


“0 (२ ७ & 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्रासंजा २०२०/प्र.क्र.१७/ग्रासं-४ 


१० सचिव, (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहायक. 

११.अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१२.सह सचिव, ग्रा.सं.४ (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.), मंत्रालय 

१३.वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि, मंत्रालय, मुंबई यांना संबंधितांना अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीवर निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या विनंतीसह. 

१४.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र ७ मुंबई,/नागपूर 

१५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१७.निवडनस्ती, ग्रासं-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


